राज्यातील नक्षलग्रस्त भाग घोषित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०९१२/प्र.क्र.३६९/विशा १ ब 
सेंटर-१, ७ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई Yoo ००५ 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०१४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एनएएक्स २००४/प्र.क्र.४८/वि.शा.१ ब 
दिनांक ०७ डिसेंबर, २००४ 


२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एनएएक्स २००५/प्र.क्र.१४/वि.शा.१ ब 
दिनांक २० मे, २००५ 


३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एनएएक्स ०९१२/प्र.क्र.३६९/वि.शा.१ ब 
दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०१३ 


जज 


४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एनएएक्स ०९१२/प्र.क्र.३६९/वि.शा.१ ब 
दिनांक ०५ एप्रिल, २०१३ 


ज 


५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१-आअ/ 
१९५/नक्षलग्रस्त भाग/१५८/२००७, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१४ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील काही भागांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढल्याने उपरोक्‍त 
शासन निर्णय दिनांक ०७ डिसेंबर, २००४ व दिनांक २० मे, २००५ अन्वये राज्यातील 
जिल्हे, तालुके, गावे नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली होती. मात्र 
आढाव्याअंती सदर दोन्ही शासन निर्णय उपरोक्‍त दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०१३ च्या 
निर्णयान्वये अधिक्रमित करून नव्याने नक्षलग्रस्त जिल्हे व तालुके घोषित करण्यात 
आले होते. सदर शासन निर्णयास उपरोक्‍त दिनांक ०५ एप्रिल, २०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे. राज्यातील नक्षलग्रस्त 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०९१२/प्र.क्र.३६९/विज्ञा १ (ब) 

भाग घोषित करण्याबाबत दरवर्षी जानेवारी महिन्यात आढावा घेऊन 
आवश्यकतेनुसार त्यात बदल करण्याचे प्रस्ताव पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्याकडून पाठविण्याबाबत सूचना आहेत. त्यानुसार पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीनुसार 
नक्षलग्रस्त भाग घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्‍त दिनांक १७ ऑक्टोबर, 
२०१४ पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीनुसार नक्षलग्रस्त भाग घोषित करण्याचा 
निर्णय शासनाने घेतला आहे. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
सध्याच्या घोषित नक्षलग्रस्त जिल्हे व तालुके यांचा तसेच राज्यातील इतर भागाच्या 
नक्षलग्रस्ततेसंदर्भात माहे जानेवारी, २०१४ मध्ये आढावा घेतला असुन नक्षलग्रस्त 
भाग घोषित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याचा सर्वकष विचार करून 
उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ४ येथे नमूद शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत 
व याद्वारे खालीलप्रमाणे गडचिरोली व गोंदिया या जिल्ह्यांमधील तालुके नक्षलग्रस्त 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत :- 
अ.क्र जिल्हा जिल्ह्यातील तालुके 
ae गडचिरोली संपूर्ण जिल्हा 
२. गोंदिया सालेकसा, देवरी, अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी 
हे तालुके 


वर नमूद केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्हा / तालुक्यांच्या तसेच राज्यातील इतर 
भागाच्या नक्षलग्रस्ततेसंदर्भात माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये आढावा घेऊन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०९१२/प्र.क्र.३६९/विञा १ (ब) 
आवश्यकतेनुसार त्यात बदल करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी शासनाकडे पाठवावा. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४५/.॥१॥90॥9.00४९.॥ 


या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संकेतांक २०१४१२२४११५२२४०६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुस Xd नावाने, 


Digitally signed by Bajrang 


१ Digambar U 
B चै] fa Nn (1 DN: CN = 11. Digambar 
ह Umate, C = IN, 5 = 
Di gam Day १... -: 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


U mM ate bat Zona 12:33:41 


(ब.दि.उमाटे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई / नागपूर / पुणे / औरंगाबाद / 
अमरावती / नाशिक 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०९१२/प्र.क्र.३६९/विज्ा १ (बो 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 

पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर 

सर्व पोलीस आयुक्‍त 

सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ ( लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 
सर्व कोषागार अधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

गृह विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 


निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


